कै.सौ.लक्ष्मीदेवी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था, 
मंगळवेढा संचालित विकीराज इंग्लिश मिडीयम 
स्कूल, जि. सोलापूर या शाळेचे, वसंत विहार सोलापूर 
येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WAM ३३२३/प्र.क्र.५०४/२३ /एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 


संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/पुवि/प्राथ-२०३/ स्थलां./ १०१२४- 
२१/२०२२/५२०१, दि.१०.०५.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

कै.सौ.लक्ष्मीदेवी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था,मंडळवेळा, जि.सोलापूर संचालित विकीराज इंग्लिश 
मिडीयम स्कूल, कामती(बु.) ता.मोहोळ, जि. सोलापुर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक शाळेचे, वसंत 
विहार सोलापूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सदर संस्थेने शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून शाळा बंद केली आहे. प्रचलित धोरणानुसार बंद शाळेचे स्थलांतर 
करण्याची तरतूद नसल्याने, कै.सौ.लक्ष्मीदेवी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था,मंगळवेढा, जि.सोलापूर संचालित 
विकीराज ghost मिडीयम स्कूल, कामती(बु.) ता.मोहोळ, जि. सोलापुर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित 
प्राथमिक शाळेचा स्थलांतर प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१७२८२५२५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने. त त वी 
Pp R AV | N R AJ A R A M event caren OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4f4fce865eda349 
5969f77d97c89a, p 


MUNDHE See * 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर 
अध्यक्ष/ सचिव, कै.सौ.लक्ष्मीदेवी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था,मंगळवेढा, जि. सोलापूर 
५. जि.सोलापूर निवडनस्ती (एसएम-१). 


०७८ WwW A -5 


